जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील सर्व 
संवर्गातील (वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील पदे 
वगळून) रिक्‍त पदे भरण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
तारीख: १५ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : 

१) ग्रामविकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एपिटी-२०१४/प्र.क्र. १३९/आस्था-८, दि.५ जुले,२०१४ 
२) वित्त विभाग,झ्ञासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ,३, दि. ०४ मे,२०२० 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, दि.४ मे,२०२२. 

) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था८,दि.१० मे, २०२२ 

) 

) 


४ 
५) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क., दि. ३० सप्टेंबर, २०२२. 

६) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८, दि.२१ ऑक्टोबर, २०२२. 
७) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क., दि. ३१ ऑक्टोबर, २०२२. 


प्रस्तावना : 

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दिनांक ०४ मे,२०२० 
च्या झासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता अन्य विभागातील 
पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.४ मे, २०२२ च्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरून 
ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट -क संवर्गाच्या पदभरतीबाबत संदर्भ क्र.४ वरील 
दि.१० मे, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा 
परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व रिक्‍त पदे यापूढे सर्व जिल्हा परिषदांनी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा निवड मंडळामार्फत 
जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच भरण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आलेली होती. 


३. जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदे वगळता इतर संवर्गातील पदांबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ 
क्र.५ वरील दि.३० सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयातील सूचनांनुसार विभागाचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम होऊन 
त्यास शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय पदभरती करण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. आता संदर्भ क्र.७ येथील 
वित्त विभागाच्या दि.३१ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या विभाग/कार्यालयांचा सुधारित आकृतिबंध 
अद्याप अंतिम झालेला नाही, अशा विभाग/ कार्यालयांतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील (वाहनचालक व गट-ड 
संवर्गातील पदे वगळून) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांच्या ८०% मर्यादेपर्यंत रिक्‍त पदे भरण्यास मुभा देण्यात 
आलेली आहे. सदर सूचनांस अनुसरून ग्रामविकास विभाग अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या गट-क संवर्गाची (वाहनचालक 
व गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) पदभरती करण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ 


शासन निर्णय: 


ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील सर्व संवर्गाच्या (वाहनचालक व 
गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


१. ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील सर्व संवर्गाची (वाहनचालक व गट- 
ड संवर्गातील पदे वगळून) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांच्या ८०% मर्यादेपर्यंत रिक्‍त पदे भरण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मान्यता ही वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार दि.१५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत लागू राहील. 
त्यापुढील भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि.३० सप्टेंबर, २०२२ नुसार सुधारित आकृतिबंध शासनाने 
मान्य केल्यावरच करता येईल. 


२. जिल्हा परिषदांतील गट-क मधील सर्व संवर्गाची (वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) रिक्‍त पदे 
संवर्गनिहाय आरक्षण नियमानुसार निश्चित करून जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्तरावर जिल्हा निवड मंडळामार्फत 
भरण्याबाबत सुधारित कालबद्ध कार्यक्रम (परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक) निश्चित करण्यात येवून प्रपत्र-१ मध्ये जोडण्यात 
आले आहे. सदर कालबद्ध कार्यक्रमाचे सर्व जिल्हा परिषदांनी तंतोतंत पालन करावे. त्याकरिता रिक्‍त पदे (एकूण 
रिक्‍त पदांच्या ८०% मर्यादेपर्यंत), त्यांची आरक्षण निश्चिती, उमेदवारी अर्ज मागविणे, सदर परीक्षेच्या आयोजनासाठी 
कंपनी निवडणे (आवश्‍यक असल्यास), परीक्षा घेणे ऑनलाइन/ऑफलाइन) इ. तदनुषंगिक परीक्षा घेण्यासंबंधीची सर्व 
जबाबदारी ही जिल्हा निवड मंडळाची व जिल्हा परिषदेची राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११५११२३०३६७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by VUAY 
CHANDEKAR 


Vi AY DN: cn=VJAY CHANDEKAR, 


o=RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, ou, 
C H A N D F KA R email=vijaykant.chandekar@nic.in, 


c=IN 


Date: 2022.11.15 13:15:13 +05'30' 


(विजय चांदेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 
) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 
) मा.मंत्री (ग्रामविकास), यांचे खाजगी सचिव. 
8) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य), यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
) अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अतिरिक्‍त मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ 


८) प्रधान सचिव (मा.व तं), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रधान सचिव (लेवको), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१० प्रधान सचिव (विसु), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११ प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, मंबई 
१२) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

१३) जिल्हाधिकारी (सर्वी 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१५) उप आयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 

१६ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सा.प्र.वि), जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१७ जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सवी 

१८ जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, (सर्व) 
१९) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी (सर्व) 

२० जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 

२१  निवडनस्ती, कार्यासन आस्था-८. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ 


प्रपत्र-१ 


जिल्हा परिषदांतील गट-क मधील सर्व संवर्गाची (वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) रिक्‍त पदे 
भरण्याबाबत सुधारित कालबद्ध कार्यक्रम (परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक) 


अ.क्र. कार्यक्रम कालावधी दिनांक 


बिदू नामावली अंतिम करणे, रिक्‍त पदांची (एकूण 
रिक्‍त पदांच्या ८०% पदे) संवर्गनिहाय आरक्षण 
निश्चिती करणे, कंपनीची निवड करणे (आवश्‍यक 
असल्यास) व तदनुषंगिक सर्व कामे करणे 


२.५ महिने ३१ जानेवारी, २०२३ पर्यंत. 


२ | पदभरती जाहिरात प्रसिद्ध करणे ०१ आठवडा | ०१ ते ०७ फेब्रुवारी, 2023 
३ | उमेदवारांचे अर्ज मागविणे १५ दिवस ०८ ते २२ फेब्रुवारी, २०२३ 
४ । उमेदवारी अर्जाची छाननी ०१ आठवडा | २३ फेब्रुवारी ते ०१ मार्च, २०२३ 
४ | पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करणे ०४ दिवस ०२ ते ०५मार्च, २०२३ 
जिल्हा परिषद व जिल्हा निवड समितीने/मंडळाने ce of Ala, 2023 ते 
प्रत्यक्ष परिक्षेच्या आयोजनासंदर्भात कार्यवाही करणे ०५ एप्रिल, २०२३ 
पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र तयार करून संबंधित 


eee ०१ आठवडा | of F 93 एप्रिल, 202 
उमेदवारांना उपलब्ध करून देणे वित ल रै 


७ | परिक्षेचे आयोजन (ऑनलाईन /ऑफलाईन पद्धतीने) | १७ दिवस १४ ते ३० एप्रिल, २०२३ 


j अंतिम निकाल जाहीर करणेव पात्र उमेदवारांना ०१ महिना ।०१ ते ३१मे, २०२ 
नियुक्‍ती आदेशा देणे 0833 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


